मराठी भाषा 


विभाग 


q त्याच्या 


अधिपत्याखालील संलग्न कार्यालयांतील 
पदांचा आकृतीबंध निश्चित करणे. 


महाराष्ट्र शासन 


मराठी भाषा विभाग 


शासन शुद्धीपत्रक क्र. विनिमं २०२४/प्र.क्र.२/आस्था-२ 
नवीन प्रशासकीय इमारत, ८ वा मजला, 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई - ४०० ०३२. 


दिनांक : ०६ मे, २०२४ 


वाचा : शासन निर्णय, मराठी भाषा विभाग क्र. आढावा २०१६/प्र.क्र.२३८/आस्था-१, 


दि.१४ नोव्हेंबर, २०१९ 


शुद्धीपत्रक : - 


वाचा येथे नमूद दिनांक १४ नोव्हेंबर, २०१९ रोजीच्या शासन निर्णयान्वये मराठी भाषा विभाग व 


अधिपत्याखालील संलग्न कार्यालयांतील पदांचा आकृतीबंध निश्चित करण्यात आला आहे. सदर 
शासन निर्णयातील परिशिष्ट-ड नुसार महाराष्ट्र राज्य मराठी विश्वकोड निर्मिती मंडळातील पदांचा 
सुधारीत आकृतीबंध निश्चित करण्यात आला आहे. सदर परिशिष्ट - ड मधील अ.क्र. १३, १४ व १५ 


पुढीलप्रमाणे आहेत :- 

अ. । पदनाम वेतन संरचना | सध्याची मंजूर | सुधारीत आकृतीबंध | स्थायी/अस्थायी 
क्र पदे मंजूर पदे 

१३ | विभाग संपादक (कंत्राटी) | २१००० २ २ अस्थायी 

१४ | सहसंपादक (कंत्राटी) १४००० ३ २ अस्थायी 

१५ | कलासंपादक (कंत्राटी) ११००० | = Ll] अस्थायी 


याऐवजी दिनांक १४ नोव्हेंबर, २०१९ रोजीच्या शासन निर्णयातील परिशिष्ट-ड मधील अ.क्र. १३, १४ 
व १५ पुढीलप्रमाणे सुधारीत करण्यात येत आहे :- 


शासन 


शुद्धीपत्रक क्रमांकः विनिमं २०२४/प्र.क्र.२/आस्था-२ 


अ.क्र. | पदनाम वेतन संरचना | सध्याची । सुधारीत आकृतीबंध | स्थायी/अस्थायी 


मंजूर पदे मंजूर पदे 


१२ विभाग संपादक शि २ २ बाह्ययंत्रणेद्वारे 
१४ | सहसंपादक iia 3 2 बाह्ययंत्रणेद्वारे 
१५ कलासंपादक | "ण | i ae बाह्ययंत्रणेद्वारे 


२. 


सदर शासन शुद्धीपत्रक क महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 


उपलब्ध करण्यात आले असून त्याचा संगणक संकेतांक क्रमांक २०२४०६०६१६२७०२२०३३ असा आहे. 


हे शुद्धीपत्रक डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Digitally signed by VAISHALI LAHU WAGHMARE 
VAI S H A |_| LA H U DN: c=IN, o0=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, ou=MARATHI 
LANGUAGE DEPARTMENT, 
2.5.4.20=1a04bc63dad 109dbcf1f43d6ad6a6b5f92b8f2c67d443317 
39500eba2bdfc622, postalCode=400032, st=Maharashtra, 


serialNumber=F557034494093273E810D83B4B4760417E6293A176 
06F1295B2E68D6F099E122, cn=VAISHALI LAHU WAGHMARE 


Date: 2024.06.06 16:40:16 +05'30° 


(वैशाली वाघमारे) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


मा. मंत्री, मराठी भाषा यांचे विशोष कार्य अधिकारी 

महालेखाकार-१ (लेखा व अनुज्ञेयता/लेखापरीक्षा), महाराष्ट्र, मुंबई 
महालेखाकार-२ (लेखा व अनुज्ञेयता/लेखापरीक्षा), महाराष्ट्र, नागपूर 
अपर मुख्य सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्राळय, मुंबई 


. अपर मुख्य सचिव, वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

. अपर मुख्य सचिव, मराठी भाषा विभाग यांचे खाजगी सचिव 

. कोषागार अधिकारी, कोषागार कार्यालय, पुणे, औरंगाबाद, नागपूर, सातारा 
. मराठी भाषा विभागातील सर्व अवर सचिव व कक्ष अधिकारी 

. 


भाषा संचालक, भाषा संचालनालय, मुंबई 


१०.सचिव, महाराष्ट्र राज्य साहित्य आणि संस्कृती मंडळ, मुंबई. 
११.सचिव, महाराष्ट्र राज्य मराठी विश्वकोश निर्मिती मंडळ, मुंबई 
१२.वित्त विभाग (व्यय-४/आ.पु.क. कक्ष/सेवा-९/अर्थसंकल्प-११) 
१३.निवडनस्ती, कार्यासन आस्था-१ व आस्था-२, मराठी भाषा विभाग 


पृष्ठ २ पैकी २ 


